दिनांक 23 सप्टेंबर, 2029 ते ३० सप्टेंबर, 
२०२१ या कालावधीत मरकडेश्वर हॉकी स्टेडीयम, 
शाहाबाद मरकंडा, जि.कुरूक्षेत्र, हरयाणा येथे 
आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धा 
२०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २० सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 

2098-20/CCSCSB, दि.२६.०८.२०२१. 

२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.--अभानासे/ हॉकी /२०२०-२१ 
दि.१५.०९.२०२१. 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२१-२२/का-४/९३९, दि.१७.०९.२०२१. 

४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: अभानासे- 
३८२१/प्र.क्र.९२/क्रीयुसे-२, दि. ०९.०९.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २३ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत मरकडेश्वर हॉकी स्टेडीयम, शाहाबाद 
मरकंडा, जि.कुरूक्षेत्र, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धा 
२०२०-२१ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता महेंद्र स्टेडियम, चर्चगेट, मुंबई येथे 
दि. १५ सप्टेंबर,२०२१ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या 
अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या 
राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ 
सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,४५,९२५/-(रुपये एक लाख पंचेचाळीस हजार नऊऱो 
पंचविस फक्त ) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/व्यवस्थापक 
यांना दिनांक १९ ते २१ सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक २३ ते ३० सप्टेंबर,२०२१ 
या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २० सप्टेंबर,२०२१ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे व या 
खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व 
व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी 
घेणे आवशयक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ व 
क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-२, 


व्यवस्थापक यांची दि. १९ ते ०१ ऑक्टोबर, २०२१ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन 
अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर 
होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणा-या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक 
-एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा 
लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद 
सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर 
करणे आवश्यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले,१९९२ अन्वये 
कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या दिनांकापासून 
१५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, 
मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, 
शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व 
खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ 
१९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाश्ीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून यासाठी वितरीत 
केलेल्या रु.१६ लक्ष इतक्या निधिमधून भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२०१८३१०२५८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar AY CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


Nanal Date: 2021.09.20 18:32:49 40530 
(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-२, 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयत),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अः 


दिनांक २३ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत कुरुक्षेत्र, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा हॉको स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या हॉकी संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 


स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 
ब खेळाडूचे नाव व पदनाम  ट्रॅकसूट | किटबॅग कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता 
१ | श्री. धनंजय प्रकाश महाडिक, होय | होय | अन्वेषण, “ब”, वस्तू ब सेवा कर भवन, 
een माझगांव, मुंबई. 

सहा. राज्यकर आयुक्‍त 

२ । श्री. इरफान दिलावर सनदी, तलाठी | होय । होय पील कार्यालय, , ता. भुदरगड, 

जिल्हा- कोल्हापूर. 

3 | श्री. विजय पं. शेटे, सहा. कक्ष होय । होय | महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिकारी 

४ | श्री. आसिफखान अब्दुलखन होय | होय | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख,ता. कागल, जिल्हा- 
पठाण, परिरक्षण भूमापक, मुरगुड कोल्हापूर. 

५ श्री. दिनेश जगन्नाथ मळेकर, होय । होय | पोलीस अधीक्षक कार्यालय, कोल्हापूर, जिल्हा- 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक aii 

& | Sit. प्रफुल्ल प्रकाश पाटील, होय | होय वाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर कोल्हापूर. 
कनिष्ठ लिपिक 

७ | St. इम्रान दस्तगीर शेख, बेलीप होय | होय वाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जिल्हा.कोल्हापूर. 

८ | श्री. फिरासत गुलाममहंमद होय । होय । जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर, जिल्हा.कोल्हापूर. 
मुजावर, कनिष्ठ लिपिक 

९ | श्री. अझहर सिकंदर शेख, लिपिक | होय | होय | उपविभागोय कृषि अधिकारी, करवीर, 

जिल्हा.कोल्हापूर. 
१० | श्री. शैलेश शंकरराव उपासे,तलाठी | होय । होय । तहसिल कार्यालय, पवनी, जिल्हा — भंडारा. 
११ । श्री. देवेंद्र रामनाथ चपरिया,नायब । होय | होय धकारी कार्यालय, यवतमाळ. 


तहसिलदार 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-२, 


१२ | श्री. प्रविण नरेंद्र बडोले, पुरवठा होय | होय | तहसिल कार्यालय, ब्रम्हपुरी, जिल्हा- चंद्रपुर. 
निरीक्षक 

१३ | श्री. राहुल सुभाष शिंदे, उच्चश्रेण होय । होय द्यागिक न्यायालय कोल्हापूर, 
लघुलेखक जिल्हा.कोल्हापूर. 

१४ | श्री. संतोष प्र. बिराजदार होय । होय । राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली, जिल्हा. सांगली. 
१५ | श्री. सुनिल बसप्पा कुरी, नियतक्षेत्र | होय । होय । बन क्षेत्रपाल (वन्यजीव) चांदोली, मु. पो. चां 
वनधिकारी (वारणावती) ता. शिराळा, जि. सांगली. 

१६ | श्री. रमेश घाटगे, कार्यालयी होय | होय | जिल्हा हिवताप अधिकारी, जिल्हा हिवताप 
अधीक्षक कार्यालय, सांगली, जिल्हा सांगली. 

१७ | श्री. वि.वि. निकम, कक्ष अधिव होय | होय | महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८ | श्री. मकरंद गयावळ, सहा.कक्ष होय होय । वित्त बिभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधिकारी व्यवस्थापक 
१९ | श्री. विजेंद्र पालबणकर, प्रशिक्षक (es ne 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN 
Swati Mad huka S = Maharashtra, O = GOV! IMENT 
OF MAHARASHTR. 
Nanal Date: 2021.09.20 18:33:01 +05'30 


(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २३ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत कुरुक्षेत्र, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉकी स्पर्धा २०२०-२१ महाराष्ट्र शासनाच्या हॉकी संघासाठी होणाऱ्या 
खर्चाचे विवरणपत्र. 


निवड चाचणी पूर्व तयारीसाठी झालेला खर्च 
२ निवड चाचणीसाठी मैदान व खर्च 


निवड चाचणीस उपस्थित राहिलेल्या असोसिएडानच्या प्रतिनिधीस मानधन 


निवड चाचणीस उपस्थित राहिलेल्या १ मुख्य पंच व २ पंच यांना मानधन 
(9000+400 x3) 

निवड चाचणी सदस्य, अधिकारी वर्ग, स्वयंसेवक यांना चहा व अल्पोपहार 
यावरील खर्च. 

प्रशिक्षण शिबीर :- दिनांक १९ ते २१ सप्टेंबर २०२१(३ दिवस) या कालावधीत 
प्रशिक्षण शिबीरासाठी मैदानाचे भाडे, प्रशिक्षकाचे मानधन, प्रशिक्षक व 
खेळाडूंकरीता अल्पोपहार इत्यादी वरील होणारा खर्च. (१९५७५५३) = ४,२७५ 
मैदान भाडे (2000x3) = ६००० 

प्रशिक्षकाचे मानधन (१०००५३) = ३००० 


रु. १००/- प्रमाणे १८ ARIS मोजे 
५ | रु. ९००/- प्रमाणे १८ ट्रॅकसूट 
रु. ५००/- प्रमाणे १८ किटबग 


रु. ५००/- प्रमाणे ३६ गॅलेक्सी सेथेटिक्स शाईनिंग क्लॉथ जर्सी (मोनाग्राम व 
क्रमांकासह) 
रु. ५००/- प्रमाणे १८ गॅलेक्सी सेथेटिक्स शाईनिंग क्लॉथ शार्ट 


i 
i 
i 


im! 
tal 


— 
ot 


id 
a 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-२, 


रु. १००/- प्रमाणे १८ टॉवेल्स. 


रु. १३००/- प्रमाणे १ जोडी कृत्रिम मैदानावर वापरावयाचे हॉकी शूज. 
रु. ४००/- प्रमाणे १ अँब्डोमन गाड 


रु. ४००/- प्रमाणे १७ जोडी निविआ डिलक्स क्वॉलिटी प्रो.२ सिनगार्डस्‌ (कॉमन 
किट) 


४ | रु. १७५/- प्रमाणे १७ जोडी अंकलेटस्‌ (कॉमन किट) 
५ | रु. १७५/- प्रमाणे १७ जोडी नायळान निकप्स (कॉमन किट) 
औषधे व इतर संकीर्ण खर्च. 


एकूण :- एक लाख पंचेचाळीस हजार नऊशे पंचविस फक्त 


ios 


र Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, 
Swati M ad h U kar S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA 


N an al Date: 2021.09.20 18:33:19 +05'30' 


(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र- क 


दिनांक २३ ते ३० सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत कुरुक्षेत्र, ELAM येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 


अखिल भारतीय नागरी सेवा हॉको स्पर्धा २०२०-२१ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या हॉको संघाची निवड 
करण्यासाठी दि. १५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची 
नावे विवरणपत्र. 


el 


खेळाडूचे नाव व पदनाम 


शिक ८ ७ शा पत्ता 


१ 


श्री. धनंजय प्रकाश महाडिक, सहा. राज्यकर 
आयुक्‍त 


अन्वेषण, “ब”, वस्तू ब सेबा कर भवन, माझगांव, 
मुंबई. 


२ | श्री. इरफान दिलावर सनदी, तलाठ पील कार्यालय, , ता. मुदरगड, जिल्हा 
2 श्री. विजय पं. शेटे, सहा. कक्ष अधिव महसूल वब बन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ | श्री. आसिफखान अब्दुलखन पठाण उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, कागल, जिल्हा- 
कोल्हापूर. 
५ | श्री. दिनेश जगन्नाथ मळेकर, कनिष्ठ श्रेण पोलीस अधीक्षक कार्यालय, कोल्हापूर. 
लिपिक 
६ । श्री. प्रफुल्ल प्रकाश पाटील,कनिष्ठ लिपिक वाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर कोल्हापूर. 
७ | श्री. इम्रान दस्तगीर शेख, बेलीप वाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, जि.कोल्हापूर. 


श्री. फिरासत गुलाममहंमद मुजावर, कनिष्ठ 
लिपिक 


जिल्हा न्यायालय, कोल्हापूर. 


श्री. अझहर सिकंदर शेख, लिपिक 


पविभागीय कृषि अधिकारी, ALA, कोल्हापूर. 


श्री. शैलेश शंकरराव उपासे, तलाठ 


तहसिल कार्यालय, पवनी, जिल्हा - भंडारा. 


श्री. देवेंद्र रामनाथ चपरिया,नजायब तहसिलदार 


THN कार्यालय, यवतमाळ. 


श्री. प्रविण नरेंद्र बडोले, पुरवठा निरीक्षव 


तहसिल कार्यालय, ब्रम्हपुरी, जिल्हा- चंद्रपुर. 


१२ 


श्री. राहुल सुभाष शिंदे, उच्चश्रेणी लघुलेखक 


द्यागिक न्यायालय कोल्हापूर. 


Leg 


श्री. संतोष प्र. बिराजदार, हवालदार 


राज्य उत्पादन शुल्क, सांगली. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२१/प्र.क्र.१०२/क्रीयुसे-२, 


१५ | श्री. सुनिल बसप्पा कुरी,नियतक्षेत्र वबनधिकारी । वन क्षेत्रपाल (वन्यजीव) चांदोली, मु. पो. चां 


(वारणावती) ता. शिराळा, जि. सांगली. 


१६ | श्री. मकरंद गयावळ, सहा.कक्ष अधिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१७ | श्री. सतीश सोनवाने,सहा. कक्ष अधिकारी । जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१८ । श्री. रमेश घाटगे,कार्यालयीन अधौक्षव जिल्हा हिवताप अधिकारी, जिल्हा हिवताप कार्यालय, 
सांगली, जिल्हा सांगली. 


१९ | श्री. Ta. वि. निकम, कक्ष अधिव महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: CN = S\ C= 


wati Madhukar Nanal, IN, 


Swati Mad h u kar S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


Nanal Date: 0७20 18:93:96 40530 
(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


